महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः असप्र-१२१५/प्र.क्र.९१/का.१४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १६ मार्च, २०२० 


संदर्भ - सामान्य प्रशासन विभाग, शा.आ.क्र.असप्र-१२१५/प्र.क्र.९१/चौदा, दि.२३/०९/२०१५ व 
दि.०३/०४/२०१८ 
आदेशा 


श्री. दा.सो.खताळ, अवर सचिव, नियोजन विभाग, यांची या विभागाच्या संदर्भाधीन 
दि.२३/०९/२०१५ च्या आदेशान्वये सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिपत्याखालील, मंत्रालय आहार/ 
उपाहारगृहांच्या आस्थापनेवरील “महाव्यवस्थापक” या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करण्यात आली 
होती. तद्नंतर दि.०३/०४/२०१८ च्या आदेशान्वये सदर प्रतिनियुक्‍तीस मुदतवाढ देण्यात आली होती. 
सदर मुदत दि.१२/१०/२०१९ रोजी संपुष्टात आली आहे. 


२. आता या आदेशान्वये श्री. दा.सो.खताळ, अवर सचिव यांना सामान्य प्रशासन विभागाच्या 
अधिपत्याखालील, मंत्रालय आहार/ उपाहारगृहांच्या आस्थापनेवरील “महाव्यवस्थापक” या पदावर 
दि.१३/१०/२०१९ पासून पुढे या आदेशाच्या दिनांकापर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

३. तसेच श्री. दा.सो.खताळ, अवर सचिव यांच्या सेवा या आदेशाच्या दिनांकापासून प्रत्यावर्तीत 
करण्यात येत आहेत. या आदेशानुसार श्री. दा.सो.खताळ, अवर सचिव यांची प्रत्यावर्तनानंतरची 
पदस्थापना नियोजन(रोहयो) विभागातीळ अवर सचिव पदावर करण्यात येत आहे. श्री.खताळ, अवर 
सचिव यांना या आदेशाच्या दिनांकापासून मंत्रालय आहार/ उपाहारगृहांच्या आस्थापनेवरील 
“महाव्यवस्थापक” या पदावरुन कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. swale, अवर सचिव यांनी नियोजन 
(रोहयो) विभागात तत्काळ हजर व्हावे. 

४. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००३१६१३२८१८२३०७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात आला आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Gajanan Bhimrao Gurav 


Gajanan 
Bhimrao Gurav 


(ग. भि. गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत - 
१) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 
२) अ.मु.स.(सेवा), सा.प्र.वि., मंत्रालय, मुंबई-३२ 
३) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 
४) अ.मु.स./प्र.स./सचिव, नियोजन विभाग / रोहयो विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
५) सह/उप सचिव (आस्थापना) नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
६) उपसचिव, मंत्रालय आहार/ उपाहारगृहे, मंत्रालय, मुंबई 
७) श्री दा.सो.खताळ, अवर सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
८) निवड नस्ती कार्यासन १४. 


